संजय गांधी निराधार अनुदान योजना व वृध्द 
भूमीहीन शेतमजुरांना अर्थसहाय्य योजना जिल्हा 
आस्थापना वेतन व वेतनेतर खर्चासाठी जुलै व 
ऑगस्ट, २०२३ करीता अनुदानाचे वाटप. 


महाराष्ट्र शासन 
सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक: विसयो -२०२३/प्र.क्र.४३/विसयो 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, विस्तार भवन, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक:- ०९ ऑगस्ट, २०२३. 
वाचा :- 


१. शासन निर्णय, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य, क्र.विसयो २०१८/प्र.क्र.६२/ विसयो, 
दिनांक २०.०८.२०१९. 

२. शासन परिपत्रक ,वित्त विभाग ,क्र-अर्थसं.२०२३.क्र.प्र/४०-अर्थ/३.दि ,१२.०४.२०२३. 

३. शासन निर्णय, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य, विसयो -२०२३/प्र.क्र.४३/विसयो, 
दिनांक २१ एप्रिल ,२०२३, ,मे २३ २०२३ व १० जूलै, २०२३. 


शासन निर्णय :- 

सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षाकरिता संजय गांधी निराधार अनुदान योजना जिल्हा 
आस्थापनेसाठी रुपये ११७,१८,६२,०००/- (रुपये Vhal सतरा कोटी अठरा लक्ष बासष्ट हजार फक्त) 
व वृध्द भूमीहीन शेतमजुरांना अर्थसहाय्य या योजनेवरील आस्थापनेसाठी रुपये ४६,७४,७०,०००/- 
(रुपये शोेहेचाळीस कोटी चौर्‍्याहत्तर लक्ष सत्तर हजार फक्त) इतकी अर्थसंकल्पिय तरतूद मंजूर 
करण्यात आली आहे. अर्थसंकल्पीय तरतूदीतून संदर्भ क्र.३ येथील शासन निर्णयान्वये ३० टक्के 
रक्‍कम सर्व विभागीय आयुक्त कार्यालय यांना वितरीत केली आहे. आता वित्त विभागाने मंजूर 
अर्थसंकल्पीय तरतूदीमधून ०१-वेतन, ०६- दूरध्वनी, वीज व पाणी, ११-प्रवास खर्च व १३-कार्यालयीन 
खर्च या उद्दिष्टासाठी संजय गांधी निराधार अनुदान योजना जिल्हा आस्थापनेसाठी रुपये ११,७१,८६ 
,२००/- (रुपये अकरा कोटी एकाहत्तर लक्ष शहाऐंशी हजार दोनशे फक्त) व वृध्द भूमीहीन 
शेतमजुरांना अर्थसहाय्य या योजनेवरील आस्थापनेसाठी रुपये ४,६७,४७,०००/- (रुपये चार कोटी 
सदुसष्ट लक्ष सत्तेचाळीस हजार फक्त) इतका निधी बिम्स प्रणालीवर वितरीत केला आहे. सदरहू 
निधी सर्व विभागीय आयुक्‍त कार्यालयांना माहे YS F व ऑगस्ट, २०२३ या कालावधीकरीता ०१-वेतन, 
०६- दूरध्वनी, वीज व पाणी, ११-प्रवास खर्च व १३-कार्यालयीन खर्च या उद्दिष्टासाठी या शासन 
निर्णयान्वये सोबतच्या विवरणपत्राप्रमाणे निधी वितरीत करण्यास याद्वारे मान्यता देण्यात येत आहे. 
२. सर्व विभागीय आयुक्त यांना कळविण्यात येते की, त्यांनी या सोबत जोडलेल्या विवरणपत्र 
-अव ब प्रमाणे वितरीत केलेल्या अनुदानाचे वाटप त्यांच्या अधिपत्याखालील जिल्ह्यांना त्यांच्या 
आवरऱ्यकतेनुसार करावे व जिल्हाधिकार्‍यांनी त्यांच्या जिल्ह्यातील तालुक्यांना अनुदानाचे 
आवड्यकतेनुसार वाटप करावे. 
३. सदरहू वितरीत अनुदान संजय गांधी निराधार अनुदान योजना जिल्हा आस्थापनेसाठी 
"मागणी क्रमांक एन-२, मुख्य लेखाशीर्ष २०५३, जिल्हा प्रशासन ०९३, जिल्हा (०१), सर्वसाधारण 
आस्थापना” या लेखाशीर्षाखाळी आणि वृध्द भूमीहीन शेतमजुरांना अर्थसहाय्य या योजनेच्या 


शासन निर्णय क्रमांकः विसयो -२०२३/प्र.क्र.४३/विसयो 


खर्चासाठी "मागणी क्रमांक एन-२, मुख्य GBP २०५३, इतर प्रशासन ०९४, (०१), इतर 
आस्थापना, (०१) (09) वृध्द भूमीहीन शेतमजुरांना अर्थसहाय्य या योजनेवरील आस्थापना खर्च (२०५३ 
११७८)” या लेखाशीर्षाखाली खर्ची टाकावा. 

४. सर्व जिल्हाधिका-यांना कळविण्यात येते की, त्यांनी हा खर्च कोणत्याही परिस्थितीत 
त्यांच्याकडे सुपूर्द करण्यात आलेल्या अनुदानापेक्षा जास्त होणार नाही, याबाबत दक्षता घ्यावी . त्यांनी 
त्यांच्याकडे सुपूर्द करण्यात आलेल्या अनुदानातून केलेल्या खर्चाचा महालेखापालांच्या कार्यालयात 
नोंदविलेल्या खर्चाशी ताळमेळ घालून त्याप्रमाणे ताळमेळाचे विवरणपत्राची प्रत या विभागाच्या लेखा 
परीक्षण कार्यासनास व या कार्यासनास पाठवावी. तसेच उपयोगिता प्रमाणपत्र महालेखापालांच्या 
कार्यालयास त्वरित पाठवावीत व त्याची प्रत या विभागाच्या नियोजन कार्यासनास व या कार्यासनास 
पाठवावी. खर्चाच्या ताळमेळाचे काम व्यवस्थितरित्या पार न पाडल्यास, तसेच उपयोगिता प्रमाणपत्र 
महालेखापालांच्या कार्यालयास विहित वेळेत सादर न केल्यास, त्याची संपूर्ण जबाबदारी संबंधीत 
जिल्हाधिकाऱ्यांवर राहील. 

षु. हा शासन निर्णय वित्त विभागाच्या शासन परिपत्रक, क्र.अर्थसं-२०२३/प्र.क्र.४०/अर्थ-३, 
दि.१२ एप्रिल, 2023 अन्वये विभागांना दिलेल्या प्रशासकीय प्राधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत 
आहे. 

६. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करुन देण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२३०८०९१५०६२२५३२२ असा आहे. 
हा आदेश डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


Digitally signed by PRASHANT PUNDLIK WAGH 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=SOCIAL 

Pp R A H A N ग JUSTICE AND SPECIAL ASSISTANCE DEPARTMENT, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=759e87fbd 1 e68c290a7221620636ede8425d6a870aa0240 
£18d726b6c8e6b832, 
pseudonym=81399435626E9FEA18299D95CAA243F02DC0029F, 
serialNumber=5599270E38B296E5E5D8 14FF5976561A3EC66D875 
AEB425D735E1D7C12140929, cn=PRASHANT PUNDLIK WAGH 
Date: 2023.08.09 15:10:33 +05'30' 


(प्रशान्त पुं. वाघ) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 


४. सर्व विभागीय आयुकत, पुणे/कोकण/नाशिक/नागपूर/अमरावती व औरंगाबाद 

५. सर्व जिल्हाधिकारी. 

६. संचालक, लेखा व कोषागारे, नवीन प्रशासकीय भवन, ५ वा मजला, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
७. अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई (२ प्रती) 

८. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी 

९. महालेखापाल, महाराष्ट्र १/२, (लेखा परिक्षा / लेखा अनुज्ञेयता), मुंबई / नागपूर. 
१०.वित्त विभाग, अर्थसंकल्प ३ ,४, ५ अर्थोपाय व व्यय १४, मंत्रालय, मुंबई. 

११.निवडनस्ती. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः विसयो -२०२३/प्र.क्र.४३/विसयो 


विवरणपत्र- अ 


सामाजिक न्याय व विशोष सहाय्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक: विसयो-२०२२/प्र.क्र.४३/विसयो, दिनांक ०९ ऑगस्ट, २०२३ 


सोबतचे विवरणपत्र 
मागणी क्रमांक एन-२, मुख्य लेखाशीर्ष २०५३, जिल्हा प्रशासन ०९३, जिल्हा (०१), 
सर्वसाधारण आस्थापना” 
माहे जुलै व ऑगस्ट, २०२३ करिता अनुदानाचे वाटप. 
(रुपये रुपयात) 
eh Pian anes ०६- दूरध्वनी, Jog yar खर्च को te 
क्र. हि. ती संगणक सांकेताक ०१ वेतन वीज व पाणी कार्यालयीन 
eee (०१) (09) (2043 9993) | १९८४२२०० 34000 ११०७०० ३५१३०० 
२ कोकण (०१) (02) (2043 9922) | १९०५४००० ६८४०० १८९६०० | ३७८५०० 
३ | नाशिक |(०0१) (०३) (2043 ११३१) | २२०५७३०० १९४ 00-00 
8 (0.9) (08%) (2043 ११४२) 92448300 ८७६०० १८२००० ४८४७०० 
५ अमरावती ।(०१) (०५) (२०५३ ११५१) | १९०४६३०० ६२४०० २१८८०० २५७५०० 
६ |e. संभाजीनगर (0१) (०६) (२०५३ ११६९) | १५०३२६०० १०४४०० २२०५०० ५७८३०० 
११३१८६७०० ४२९८०० ११२१००० २४४८७०० 
विवरणपत्र- ब 
मागणी क्रमांक एन-२, मुख्य लेखाशीर्ष २०५३, इतर प्रशासन ०९४, (०१), इतर आस्थापना, 
(09) (०१) वृध्द भूमीहीन शोतमजुरांना अर्थसहाय्य या योजनेवरील आस्थापना खर्च (२०५३ 
११७८)” या लेखाशीर्षाखाली खर्ची टाकावा. 
माहे जुलै व ऑगस्ट, २०२३ करिता अनुदानाचे वाटप. 
(रुपये रुपयात) 
स्त विभागीय ०६- दूरध्वनी, Breen 4 त ह तड aa 
अ.क्र. ae ०१ वेतन वीं ११- खर्च कार्यालयीन 
खर्च 
a पुणे ७७३६१६६ २०१६ १५८३३ ३७१५० 
२ | कोकण ७७३६१६६ २०१६ १५८३३ ३७१५० 
३ | नाशिक ७७३६१६६ २०१६ १५८३३ ३७१५० 
४ | नागपूर ७७३६१६६ २०१६ १५८३३ ३७१५० 
५ | अमरावती ७७३६१६६ २०१६ १५८३३ ३७१५० 
६ | औरंगाबाद ७७३६१७० २०२० १५८३५ ३७१५० 
एकूण ४६४१0७0००० १२१०० ९५००० २२२९०० 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


